अमरावती विभागातील विभागीय आयुक्त व जिल्हा 
स्तरावरील पुनर्वसन व भूसंपादन आस्थापनेवरील एकूण 
५१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.९.२०२२ ते दिनांक 
२८.२.२०२३ (६ महिने) पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोबर,२०२२ 
वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्र महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए-२००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि. २८.०१.२०१० 

२) शासन निर्णय क्र महसूल व वन विभाग क्र.मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१, दि. १४.४.२०२२ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.८.२०२२ 

४) विभागीय आयुक्त, कार्यालय,अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/पुनर्व/ उपले/कावि.१०/२०२२, दि.२५.८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


अमरावती महसूली विभागातील विविध पाटबंधारे व अन्य प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या 
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ५१ पदांना संदर्भाधिन शासन 
निर्णय क्रमांक २ अन्वये दि.०१.३.२०२२ ते दि.३१.८.२०२२ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ मंजूर 
करण्यात आली होती. 
२. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार मदत व पुनर्वसन उपविभागाच्या अधिपत्याखाळील 
क्षेत्रिय स्तरावरील पदांचा आढावा घेण्यात आला असून पुनर्वसन आस्थापनेवरील अमरावती 
विभागातील एकूण ५२ पदांचा आकृतीबंध संदर्भिय शासन निर्णय क्रमांक १ नुसार निश्चित केला आहे. 
त्यानुसार ५१ पदांना सोबतच्या “अ” व “ब” प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार दिनांक ०१.९.२०२२ ते 
२८.२.२०२३ (६ महिने) पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
3. उपरोक्त पदे अस्थायी स्वरुपाची असून ती पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी पदांबरोबर 
अतिरिक्त पदे म्हणून मानण्यात यावीत. तसेच सदरहू पदांबरोबर पदधारक शासनाच्या नियमानुसार 
महागाई भत्ते व इतर पुरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. तसेच उपरोक्त पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नव्हती, या धारणेच्या अधिन राहून मुदतवाढीस शासनाने मंजूरी दिली आहे. 
४. पुनर्वसन व भूसंपादन आस्थापनेवरील जिल्हास्तरीय पदांवर होणाऱ्या ४५ कर्मचारी वृदांचा 
खर्च मुख्य लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक सी-५, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण(०१), राज्य 
योजनांतर्गत योजना, प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन $(०४) पुनर्वसन (२०२)(०४) (०५, आयुक्‍त 
अमरावती (२२३५ १९७१) (योजनांतर्गत)” या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदरहू पदांपैकी आयुक्‍त कार्यालयातील पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेल्या ६ कर्मचारी वृदांचा खर्च 
मुख्य शीर्ष मागणी क्रमांक सी-५-(२२३५)-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण-०१- प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 


पुनर्वसन-(०३) पुनर्वसन (२०२) (०३) (04), आयुक्‍त अमरावती, (२२३५ १९१५) (योजनेतर) या 
लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

६. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमावर होणाऱ्या खर्चाच्या विभागणी बाबत संबंधित 
जिल्हाधिकारी अमरावती, अकोला, बुलढाणा व यवतमाळ यांनी संबंधित प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी 
विचारविनियम करुन सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील खर्चाचा आवश्‍यक तो ताळमेळ घालून 
जुळवाजुळव करावी. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क, 
दिनांक १८.८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

C. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००४१३०८३३४४१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digit ined by CHULARAM R NIKHARE 
DN: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 

afeaatdtt 


CHULARAM : 
RNIKHARE = oe 
(चु.रा.निखारे) 
कक्ष अधिकारी,महसूल व वन विभाग 


ट्र 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
२) उपआयुक्त(पुनर्वसन), अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती. 
३) जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन शाखा), अमरावती/अकोळा/बुलढाणा/ यवतमाळ. 
४) जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी,अमरावती/अकोला/बुलढाणा/यवतमाळ 

५) महालेखापाल-२, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/अकोला/बुलढाणा/ यवतमाळ. 

७) कक्ष अधिकारी (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी (र-८)/ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१०)निवड नस्ती (र-१) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ७ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 


प्रपत्र-अ (शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१, अमरावती विभागातील जिल्हास्तरावरील 
भूसंपादन आस्थापनेवरील दिनांक ०१.९.२०२२ ते दिनांक २८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या पदांचा 
तपशिल 


पपत्र-अ 
अ.क्र जिल्हा अधिकारी कर्मचारी पदांची पदांची वेतनश्रेणी पदांची 
जिल्हास्तरावरील | नावे संख्या 
कर्मचारी वृंद 
1 १_| २ 3 1 ee षु 
7 अमरावती q) fears भूसंपादन | एस-(२०) रु.५६१००- | 
अधिकारी १७७५०० 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२) मंडळ निरिक्षक (एस-१४ )  रु.३८६००- | 
१२२८०० 
३) अव्वल कारकून (एस-१२) रु.३२०००- | 
१०१६०० 
४) तलाठी (एस-८) रु.२५५००- a 
८११०० 
५) लिपिक-टंकलेखक (एस-६) रु.१९९००- | 
६३२०० 
६) शिपाई (एस-१ ) रु.१५०००- ण 
४७६०० 
एकूण & 
Q अकोला q) विठोष भुसंपादन | (TA-2o) रु.५६१००- | 
अधिकारी (उप | १७७५०० 
जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२) मंडळ निरिक्षक (एस-१४ )  रु.३८६००- he 
१२२८०० 
३) अव्वल कारकून (एस-१२) रु.३२०००- ee 
१०१६०० 
४) लिपिक-टंकलेखक (एस-६) रु.१९९००- णि 
६३२०० 
५) शिपाई (एस-१ ) रु.१५०००- | 
४७६०० 
एकूण ५ 
३ यवतमाळ २) feats भूसंपादन | एस-(२० रु. ५६१००- | 
अधिकारी १७७५०० 
(उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 


२) मंडळ निरिक्षक (एस-१४ )  रु.३८६००- (| 
१२२८०० 

३) अव्वल कारकून (एस-१२) रु.३२०००- णि 
१०१६०० 

४ तलाठी (एस-८) रु.२५५००- | 
८११०० 

4) लिपिक-टंकलेखक (एस-६) रु.१९९००- | 
६३२०० 

६) शिपाई (एस-१ ) रु.१५०००- | 
४७६०० 

एकूण द 

सर्व एकूण (9+2+3) | qo | 


REKEREKERERERREERERERERERERERRREREREREREEREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREREERRERERERERERERERERERERERERERER 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 


प्रपत्र ब- (शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र. ६७/र-१, अमरावती विभागातील विभागीय आयुक्‍त 
व जिल्हास्तरावरील पुनर्वसन आस्थापनेवरील दिनांक ०१.९.२०२२ ते दिनांक २८.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
दिलेल्या पदांचा तपशिल 


प्रपत्र-ब 
अ.क्र विभाग कर्मचारीवृद पदांची नावे पदांची वेतनश्रेणी पदांची 
संख्या 
FP १_| २ ३ aa. ce ५ 
दि आयुक्त, १)उप आयुक्‍त ऐपुनर्व) | ( एस-२५ ) रु.७८८००- | 
अमरावती विभाग, | (अप्पम जिल्हाधिकारी | २०९२०० 
अमरावती. श्रेणी) 
२) उप लेखापाल ( एस-१३ ) रु. ३५४००- | 
११२४०० 
३) अव्वल कारकून (एस-१२) रु.३२०००- | 
१०१६०० 
४) लिपिक-टंकलेखक (एस-६  रु.१९९००-६३२०० a =| 
4) वाहन चालक एस-६) रु.१९९००-६३२०० a | 
६) शिपाई (एस-१  )रु.१५०००-४७६०० 0 | 
एकूण गी 
जिल्हास्तरीय अधिकारी व कर्मचारी 
२ अमरावती १जिल्हा पुनर्वसन | (एस-२०) रु.५६१००- | 
अधिकारी (उप | १७७५०० 
जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२) मंडळ निरिक्षक (एस-१४ ) रु.३८६००- क्विं 
१२२८०० 
३) उप लेखापाल ( एस-१३ ) रु. ३५४००- | 
११२४०० 
४) अव्वल कारकून (एस-१२ ) रु.३२०००- ie 
१०१६०० 
५) तलाठी (एस-८) रु.२५५००- | 
८११०० 
६) लिपिक-टंकलेखक (एस-६) रु.१९९००- 11 
६३२०० 
७) भुमापक सर्व्हेअर (एस-६) रु.१९९००- णि 
६३२०० 
८ ) शिपाई (एस-१ ) रु. १५०००- | 
४७६०० 
एकूण ८ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 


३ यवतमाळ १जिल्हा पुनर्वसन | (एस-२०) रु.५६१००-१७७५०० 
अधिकारी (उप 
जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२) मंडळ निरिक्षक (एस-१४ ) रु.३८६००- 
१२२८०० 
३) अव्वल कारकून (एस-१२ ) रु.३२०००- 
१०१६०० 
४) तलाठी (एस-८) रु.२५५००- 
८११०० 
५) लिपिक-टंकलेखक | (एस-६) रु.१९९००- 
६३२०० 
६) भुमापक सर्व्हेअर (एस-६) रु.१९९००- 
६३२०० 
७ वाहन चालक ( एस-६) रु.१९९००- 
६३२०० 
८) शिपाई (एस-१ ) रु.१५०००- 
४७६०० 
एकूण 
हि अकोला १)जिल्हा पुनर्वसन | (एस-२०) रु.५६१००-१७७५०० 
अधिकारी (उप 
जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२) तलाठी (एस-८) रु.२५५००- 
८११०० 
३) लिपिक-टंकलेखक | (एस-६) रु.१९९००- 
६३२०० 
x) शिपाई (एस-१ ) रु.१५०००- 
४७६०० 
एकूण 
५ बुलढाणा १जिल्हा पुनर्वसन | ( एस-२० रु.५६१००- 
अधिकारी (उप | १७७५०० 
जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२) मंडळ निरिक्षक (एस-१४ ) रु.३८६००- 
१२२८०० 
३) अव्वल कारकून (एस-१२ ) रु.३२०००- 
१०१६०० 
४) तलाठी (एस-८) रु.२५५००- 
८११०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१ 


५) लिपिक-टंकलेखक | (एस-६) रु.१९९००- (| 
६३२०० 

६) वाहन चालक ( एस-६) रु.१९९००- Aa 
६३२०० 

७) शिपाई (एस-१ ) रु.१५०००- णं 
४७६०० 
एकूण | ७ | 
सर्व एकूण (१--२--३--४--५ ३४ 


KKKKKKKKKKKKK समस समम समरस समम समी मस EKKK KKK समम ममी KKK EKKKRK KKK मसी समस KKK KKK KKK EKER KKK समस KKKKKKKEKKRKKEREKKK KKK AK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


